मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेंतर्गत १०१ ते २५० 
हे.सिं.क्ष. प्रकल्पांच्या परिरक्षण व दुरुस्ती 


कामांकरिता निधीचे वितरण: जि. अकोला 
(विदर्भ विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: दुरुस्ती-२०२३/प्र.क्र.५४७/जल-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३. 
२) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, अमरावती 
कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. असंलि/१९२५/सन २०२३, दिनांक १० जुले, 
२०२३. 


प्रस्तावना : १०१ ते २५० हेक्‍टर सिंचन क्षमतेच्या लघुसिंचन (जलसंधारण) प्रकल्पांचे परिरक्षण 
व दुरुस्ती योजनेकरिता मागणी क्र.झेडएच-५, लेखाज्ीर्ष ४७०२ ए०५५ खाली सन २०२३-२४ 
मध्ये रुपये ५०.०० कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यापैकी वित्त विभागाच्या 
संदर्भीय परिपत्रकानुसार सध्या उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीमधून संदर्भीय क्र. २ 
येथील निधी मागणी प्रस्तावांवर खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


निर्णय : अकोला जिल्ह्याच्या बार्शीटाकळी तालुक्यातील Baa पुनौती या प्रकल्पाच्या 
झालेल्या देखभाल दुरुस्ती कामाचे देयक अदा करण्यासाठी रुपये ३१५.०५ लक्ष (रुपये 
तीन कोटी पंधरा लक्ष पाच हजार फक्त) निधी पुढीलप्रमाणे वितरित करण्यासाठी याद्वारे, 
शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त निधी पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन वितरित करण्यात येत आहे :- 
ओ) दुरुस्तीचे काम गुणवत्तापुर्वक झाल्याची खातरजमा करुन, देयकाच्या 
आधारे निधीचे वितरण करण्यात यावे, 
ब) मंजूर किंमतीपेक्षा जास्तीची रक्कम अदा करण्यात येवू नये, 
क)कोणत्याही कारणे निधी अखर्चित राहिल्यास, सदरची रक्‍कम परस्पर अन्य 
कामासाठी वितरित न करता तातडीने शासनाकडे प्रत्यार्पित करावी, 
ड) निधी वितरणासंबंधीच्या वित्त विभागाच्या संदर्भिय परिपत्रकामधील 
मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. 
इ) मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेच्या शासन निर्णयान्वये निर्धारित कार्यपध्दती 
व सुचनांचे अनुपालन करण्यात आले असल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरुस्ती-२०२३/प्र.क्र.५४७/जल-४ 


३. याद्वारे वितरित करण्यात आलेली रक्‍कम प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग, अमरावती यांनी आहरित करुन, त्यांचे अधिनस्त संबंधित जिल्हा 
जलसंधारण अधिकाऱ्यांकडे त्वरेने वितरित करावी. 


४. यावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक झेडएच-५, 

४७०२, लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च 

१०१, भूपृष्ठ जल 

(०२) परिरक्षण व दुरुस्ती 

(०२) (०२) लहान पाटबंधारे योजना 

१०१ ते २५० हेक्‍टर सिंचन क्षमता परिरक्षण व दुरुस्ती (कार्यक्रम) (४७०२ए०५५) 


५३, मोठी बांधकामे 
ष्‌. उपरोक्त खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे महालेखाकार कार्यालयास सादर करुन 
त्याच्या प्रतीस्वाक्षरीत प्रती तसेच दुरुस्ती पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र शासनाला उपलब्ध करुन द्यावे. 
६. याद्वारे वितरित निधीचा ताळमेळ ठेवण्याची जबाबदारी संबधित प्रादेशिक 


जलसंधारण अधिकारी कार्यालयाची राहिल व अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व 
जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र, नागपूर हे सदर बाबींचे समन्वयक प्राधिकारी राहतील. 


७. प्रस्तुत आदेश, वित्त विभागाच्या संदर्भिय परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तींनुसार निर्गमित करण्यात येत असून, डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित weed हे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आहेत. त्यांचा संकेताक २०२४०११०१७१३०८८६२६ असा 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJESH HEMCHAND BAGDE 


RAJESH DN: CN = RAJESH HEMCHAND BAGDE, C = IN, 


C S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
HEMCHAND 88090206६0 0० "शप 


Date: 2024.01.10 17:29:46 --05'30' 


(रा.हे.बागडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र, नागपूर. 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, अमरावती. 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, अकोला. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरुस्ती-२०२३/प्र.क्र.५४७/जल-४ 


५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 
६. कक्ष अधिकारी, कार्यासन जल-११, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवड नस्ती / जल-४. 
प्रत अग्रेषित, 
१. मा. मुख्यमंत्री तथा मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा. विरोधीपक्ष नेता (विधान परिषद) विधानमंडळ, मुंबई यांचे कार्यालय. 
३. मा. विरोधीपक्ष नेता (विधान सभा) विधानमंडळ, मुंबई यांचे कार्यालय. 
४. स्थानिक लोकप्रतिनिधी (मार्फ़त संबधित of. (ore) उपविभागिय अभियंता). 
५. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहायक. 
६. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छ. संभाजीनगर. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


